सन २०२०-२१ या वर्षातील प्रत्यर्पित होणारी तरतूद 
(दत्तमत) (कार्यक्रमांतर्गत) 

मागणी क्रमांक व्ही-३, 

“४२५-सहकारावरील भांडवली खर्च ” 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- आसुअं/प्रत्यर्पि/२२२०/(प्र.क्र.०४/२०२१)/१७स 
दालन क्रमांक-६, तळमजला, (विस्तार) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-१५ मार्च, २०२१ 
शासन निर्णय :- 
सन २०२०-२१ सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या नियंत्रणाखालील मागणी क्रमांक व्ही-३ 
“४४२५-सहकारावरील भांडवली खर्च” या लेखाशरीर्षाखाळी एकूण अनुदानापैकी कार्यकमांतर्गत 
रु.४३,०५,९२,०००/- (अक्षरी रुपये त्रेचाळीस कोटी पाच लाख ब्यान्नव हजार मात्र) (दत्तमत) एवढी तरतूद सोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्रामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे प्रत्यार्पित करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 
२. उपसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, परिच्छेद-१ मध्ये 
प्रत्यार्पित केळेली रक्‍कम विशोष शीर्ष “ राखीव दत्तमत ” या शिर्षाखाली ठेवावी. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०४२२१६५०५३२८०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SEEMA BABANRAO 
JADHAV 
(सी. ब. जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. उपसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


२. महाळेखापाल(लेखा परिक्षा/लेखा वअनुज्ञेयता/स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा)-१,महाराष्ट्र, मुंबई. 
३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
५. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६. मा.प्रधान सचिव (पणन) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२, 
७. मा.अपर मुख्य सचिव (सहकार) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२, 
८. मा. प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२, 
९. सहकार आयुक्‍त व निबंधक,सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१०. संचालक,पणन संचालनालय, पुणे, 
११. आयुक्‍त (साखर) साखर आयुक्तालय, पुणे, 
१२. सह सचिव/उप सचिव(टेक्स-१अ/२स/३स/१स) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१३. अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी (टेक्स१अ/२-स/३-स/१-स) सहकार,पणन व वस्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ३२. 
१४. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१५. वित्त विभाग (व्यय २/ अर्थसंकल्प २/१३), मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१६. निवडनस्ती का.क्र.(१७स). 


विवरणपत्र -2 
शासन निर्णय क्रमांक आसुअ/प्रत्यपि-२२२१/(प्र.क्र.०४/२०२१९)/१७स दि.९५.३.२०२१९चे सहपत्र 
सन २०२०-२९ या वर्षाच्या अंतिम बचतीच्या प्रत्यापित (समर्पित) रकमा दर्शविणारे विवरणपत्र 
मागणी क्रमांक-व्ही-३, ४४२५ सहकारावरील भांडवली खर्च (बचत)(-) रक्‍कम असणा-या (कार्यक्रमांतर्गत) योजना 
(रुपये हजारात) 


सन २०२०-२९ 
अर्थसंकल्पिय अंदाज किंबा 


सहकारी संस्थामधील गुंतवणुका, 


योजना चालू ठेवण्यासाठी किमान रक्‍कम आवश्यक असल्याने तरतूद 
अखचित. 


४४२५- सहकारावरील भांडवली खर्च, 
१०८ इतर सहकारी संस्थामधील गुंतवणुका, 
(०२)(०८) (४४२५ ०७५९) 


कृषि प्रक्रिया संस्थांना भाग भांडवली 
अंशदान(कोल्हे समिती) 


उपक्रमातील 

[तवणुका,(००)(०१) (४४२५ ०७१२) 

a क ~ fae qa य 

१९०- सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील 
गुंतवणुका,(००)(०२) (४४२५ ०२९४) 


योजना चालू ठेवण्यासाठी किमान रक्‍कम आवश्यक असल्याने तरतूद 
अखर्चित. 


महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाला 
भाग भांडवली अशंदान 


विकास महामंडळ)भाग भांडवली अंशदान विदर्भ, मराठवाडा विभागातील कोणताही परिपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त न 


rs झाल्याने तरतूद stated. 


६०००० -४२६०४ 


मुळ तरतूद 


१९०- सार्वजनिक क्षेत्रातील 
गुंतवणुका,(००)(०३) (४४ 


डवला खच, 
ब इतर उपक्रमातील 
२५ ०३०२) 


योजना चालू ठेवण्यासाठी किमान रक्‍कम आवश्यक असल्याने तरतूद 
अखर्चित. 


सन २०२०-२१ करिता वित्त विभागाने एकूण अर्थसंकल्पिय तरतूदीपैकी 
रु.३.७५ कोटी इतको तरतूद वितरीत करण्यास मान्यता दिली असल्याने 
उर्वरित तरतूद समर्पित. 


मार्च-२०२१ अखेर प्रस्तावांना मा.मंत्री महोदयांची मान्यता प्राप्त न झाल्याने 
तरतूद अखचिंत. 


मुळ तरतूद 


वली खर्चे, 
१९०- सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील मुळ तरतूद 
गुंतवणुका,(००)(०४) (४४२५ २१७२) 
४४२५- सहकारावरील भांडव प 
१९०- सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील मुळ तरतूद 
गुंतवणुका,(००)(०५) (४४२५ ०३३८) 
४४२५- सहकारावरील भांडवली खर्च, 
१९०- सार्वजनिक क्षेत्रातील ब इतर उपक्रमातील मुळ तरतूद 
गुंतवणुका, (००)(०६) (४४२५ ०३४७) 


५०००० -१२५०३ ३७४९७ 


ig 


५००००० -२५६२९२ २४२३७०८ 


प्राप्त प्रस्तावापैको एका प्रस्तावास दि. ३१.३.२०२१ पर्यंत रा.स.वि.म. चौ 
नव्याने मान्यता मिळाली नसल्याने व दुस-या प्रस्तावाबाबत मा.आयुक्त 
वस्त्रोद्योग कार्यालयाकडून माहिती न आल्याने तरतूद अखर्चित. 


१००००० -१००००० 


७१०००२ 
७३०००३ 


-४११४०९ 
-४३०५९२ 


२९९४११ 


् 


